महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांना 
Data Standardization and Interoperability व 
Digital Services Delivery प्रकल्प 
राबविण्याकरिता शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : GAD -मातंसं २०१८/प्र.क्र. २१/से-२/३९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १६ ऑगस्ट २०१९ 
संदर्भ: उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
सद्यस्थितीला राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून अनेक 
संगणकीकरण कार्यक्रम /प्रकल्प सुरू आहेत .हे सर्व प्रकल्प काही कालावधीत सिलोमध्ये (Silos) हाती 
घेण्यात आले होते आणि ते सर्व वेगवेगळ्या कोडिंग पद्धतीत वेगवेगळ्या संगणकीय भाषांमध्ये लिहिलेल्या 
वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्स वर आहेत. याचा परिणाम म्हणून, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर भिन्न Scr werd 
आहेत. आणि विविध विभागांमधील माहिती एकमेकांशी जोडलेली नाही. परिणामी नागरिकांना सर्व 
विभागाची माहिती एकत्र उपलब्ध करून देणे WET झाले नाही यामुळे त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत 
आहे. दुसरे म्हणजे, विविध विभागांची माहिती जोडून नसल्याने शासनाकडे आधीच उपलब्ध असलेली पण 
विविध विभागात विखुरल्याने माहिती मिळवण्यात बराच वेळ वाया जातो. यास्तव शासनाच्या विविध 
विभागाकडे उपलब्ध माहितीचे प्रमाणीकरण करून सदर माहिती एकाच प्लॅटफॉर्म वर उपलब्ध करून देऊन 
नागरिकांना उत्तम आणि त्वरित सेवा प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने Data Standardization and 
Interoperability व Digital Services Delivery प्रकल्प राबविण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


त्यानुसार सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
झालेल्या बैठकीत रु. ११३.०६ कोटी इतक्या रकमेस मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सदर प्रकल्प विकसित 
करण्याकरिता आवश्‍यक सर्व खर्च सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), कार्यासन-३९ उपलब्ध करून 
देणार आहे. उच्च स्तरीय समितीने Data Standardization and Interoperability व Digital Services 
Delivery प्रकल्पाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालास (DPR) मंजुरी दिलेली आहे. 


राज्याने सदर प्रकल्प राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) मार्फत 
राबविण्यात येत आहे. प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था (Project Implementation Agency) म्हणून 
महाआयटी कार्यरत राहील. 


उपरोक्त प्रस्तावास अनुलक्षून Data Standardization and Interoperability व Digital Services 
Delivery प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः GAD -मातंसं २०१८/प्र.क्र. २१ /से-२/३९ 


शासन निर्णय :- 


उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत Data Standardization 
and Interoperability व Digital Services Delivery प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्प 
राबविण्याकरिता रु. ११३.०६ कोटी इतक्या रकमेस मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मान्यतेस अनुलक्षून Data 
Standardization and Interoperability व Digital Services Delivery WHcunt प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात 
येत आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला प्रकल्प राबविण्याकरिता आवश्‍यक असलेला रु. ११३.०६ 
कोटी, अधिक १० टक्के महाआयटीचा खर्च (संबंधित शासन निर्णयानुसार) व लागू असलेला वस्तू व 
सेवाकर, एवढा निधी सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), कार्यासन-३९ यांचे कडून वेळोवेळी 
उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर प्रकल्प विकसित करण्यासाठी आवश्‍यक असेल तेंव्हा मनुष्यबळ जसे 
की, मुख्य तांत्रिक अधिकारी (Chief Technology Officer), SCT सायंटिस्ट (Data Scientists), सॉफ्टवेअर 
avai (Software Professionals) इत्यादी यांची नियुक्‍ती महाआयटी करू शकेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०८१६१४४५०४०३११ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by S ४ R Srinivas 


S V R Sriniva DN: CN = S VR Srinivas, C = IN, 5 


= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = DIT(GAD) 
Date: 2019.08.16 14:57:33 +05'30" 


(एस. व्ही. आर. श्रीनिवास) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज भवन मलबार हिल मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 
३) मा. राज्य मंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय मुंबई. 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
५) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १मुंबई. 
७) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- २ नागपूर. 
८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
९) व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
१०) निवडनस्ती (साप्रवि-३९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Regarding Government Approval for 
implementation of Data Standardization 
and Interoperability & Digital Services 
Delivery Projects through Maharashtra 
Information Technology Corporation. 


Government of Maharashtra 
General Administration Department-DIT 
Government Resolution No: GAD- मातंसं 2018/C.R. No 21 /S-2/39 
Hutatma Rajguru Chouk, Madam Cama Road, 
Mantralay, Mumbai-400032. 
Date: 16 August, 2019 


Reference: High Power Committee approval for Data Standardization & Interoperability 
Project & Digital Service Delivery Project Proposal Meeting dated 05" August, 
2019. 
Preface: 
There are several computerization programs / projects going on in the State 
Government and local bodies for the last several years. All these projects were 
undertaken in silos over a period of time and they are all on different platforms written in 
different languages using different coding methodology. As a consequence, there are 
different data structures on different platforms & written in disparate software data of 
different departments. The data within the same department in different offices and the 
data across departments do not speak to one another. The outcome of this is that though 
Government is a single entity, its data is in silos. As a result, citizens face a lot of hardship 
due to time over-runs and delay in sourcing information. Secondly, departments are 
forced to spend a lot of time in getting information which is already available within the 
department or other departments of the Government. This is why in order to standardize 
the information available with different government department and provide efficient 
delivery of services to citizens, government was pondering to implement Data 
Standardization and Interoperability & Digital Services Delivery projects. 
In this regard for the implementation of this project rupees 113.06 crore had been 


approved by the High Power Committee (HPC) in its meeting dated 5" of August 2019. 


Government Resolution No.: GAD- Alda 2018/C.R. No 21 /S-2/39 


Entire expenditure for the implementation of this project is provided by General 
Administration Department - Directorate of Information Technology. High Power 


Committee has approved Detailed Project Report (DPR) of this Project. 


This project will be implemented through Maharashtra Information Technology 
Corporation (MAHAIT) - a state owned entity. MAHAIT will act as the Project 


Implementation Agency (PIA) for this project. 


Government Resolution: 

For the implementation of Data Standardization and Interoperability & Digital 
Services Delivery projects rupees 113.06 crore had been approved by the High Power 
Committee (HPC) in its meeting dated 5"" of August 2019. 

In accordance with the approval given by High Power Committee in its meeting 
dated 5" of August 2019, administrative approval is being granted for this project. The 
project will be executed by MAHAIT as the Project Implementation Agency. Entire amount 
of 113.06 crore, plus 10 percent MahalT charges as per the relevant GR and applicable 
Taxes like GST, needed for the implementation of this project will be provided by the 
General Administration Department- Directorate of Information Technology. MAHAIT can 
hire more staff as per requirements of its projects including Chief Technology Officer, Data 
Scientists, Software Professionals etc. 


This Government Resolution is made available on www.maharashtra.gov.in . 


Reference number for this is. 201908161445040311 This order has been signed digitally. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


Digitally signed by S V R Srinivas 


S V R Srinivas DN: CN = § VR Srinivas, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = DIT(GAD) 
Date: 2019.08.16 14:57:53 +05'30" 


(S.V.R. Srinivas) 


Principal Secretary, IT 
10, 


1. Secretary to the Hon. Governor of Maharashtra, 


2. Additional Chief Secretary to Hon. Chief Minister, 


Page 2 of 3 


Government Resolution No.: GAD- Alda 2018/C.R. No 21 /S-2/39 


3. Personal Secretary to Minister of State (Information Technology) 
4. Personal Secretary to All Ministers/All Ministers of State, 
5. Chief Secretary, Government of Maharashtra, 


6. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of All Departments, 
7. Accountant General (Audit/A&E), Maharashtra 9/2 Mumbai/Nagpur, 
8. Pay and Accounts Officer, Mumbai 


9. Residential Audit Officer, Mumbai 
10. Managing Director, MAHAIT, Mumbai. 


11. Select file, DIT, General Administration Department 


Page 3 of 3 


